राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण 
क्षेत्रात मूलभूत / पायाभूत सुविधा 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनुदान 
वितरित करण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ग्राक्षेवि -२०१८ / प्र.क्र. ७४ /का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- १३ ऑगस्ट, २०१८. 
वाचा - 


१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१५/प्र.क्र.७७/ का.९, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०१५. 
२) शासन पूरकपत्र,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.६४/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 
३) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१६ /प्र.क्र.४४/ का.९, 
दि.३१ मार्च, २०१६. 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण- १०.१७/प्र.क्र. ६४/ अर्थोपाय, दि.२१ सप्टेंबर, २०१७ 
५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३,दि. २ एप्रिल, २०१८ 
६) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांचे दि. ३१/०३/२०१८ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण 


भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमुहातील नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार संदर्भ क्र.३ च्या शासन निर्णयास सन 


२०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत अनुदान वितरित करण्यास मंजूरी देण्यात 
आली होती. या शासन निर्णयातील "परिशिष्ट-अ" मध्ये अनुक्रमांक २९२ येथील धुळे जिल्ह्यातील साक्री 
तालुका मधील दुसाणे या ग्रामपंचायतीसाठी सभागृहाचे बांधकाम करणे" या मंजूर विकासकामांना 
रु. ५,००,०००/- (रुपये पाच लाख फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्यात आला होता. संदर्भ क्र. ४ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार ज्या विकासकामाकरिता दि.३१ मार्च, २०१६ पूर्वी निधी वितरित 


करण्यात आला आहे. ती कामे अपूर्ण असल्यास दि.३१ डिसेंबर, २०१७ पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. तसेच 


या पूर्ण झालेल्या कामासाठी देयकांचे सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात दि.३१ मार्च २०१८ पर्यंत प्रदान 
करावयाचे आहे. त्यानंतर अखर्चित निधी शासन खाती जमा करणे अपेक्षित आहे. संदर्भ क्र. ६ मध्ये नमूद मुख्य 


कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, धुळे यांच्या पत्रानुसार सदर काम दि.३१ मार्च, २०१८ पर्यंत पूर्ण झालेले 


आहे. वर नमूद काम पूर्ण झाल्याने त्याचे देयके अदा करणे आवश्‍यक असल्याने जिल्हाधिकारी धुळे, यांना 
उपरोक्त कामाचे देयके अदा करण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील उपलब्ध तरतूदी मधून 


रु.५,००,०००/- (रुपये पाच लाख फक्‍त) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८ / UM. ७४/का.९ 


शासन निर्णय :- 


ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ करिता रु. ३८,००,००,०००/- (अक्षरी रू. अडतीस 


कोटी फक्‍त) एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र.५ येथील शासन परिपत्रकान्वये सन 
२०१८-१९ मध्ये प्रथम नऊ महिन्यांकरिता (डिसेंबर, २०१७ अखेर) अर्थसंकल्पित निधीच्या wooed निधी 
वितरणास मान्यता प्राप्त झाळी आहे. म्हणजेच एकूण रु.२६,६०,००,०००/- (रूपये सव्वीस कोटी साठ लक्ष 


wad) पैकी रु.९,००,००,०००/- (रुपये नऊ कोटी फक्त) इतका निधी माहे एप्रिल ते जून २०१८ या 
कालावधीसाठी 805 वितरणासाठी उपलब्ध आहे. 


सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात "धुळे जिल्ह्यातील तालुका साक्री मधील दुसाणे या ग्रामपंचायतीसाठी 


सभागृहाचे बांधकाम करणे" या विकासकामास मंजूरी देण्यात आली असून त्या कामाकरिता रु. ५.०० लाख 


इतका निधी दि. ३१ मार्च, २०१६ च्या शासन निर्णया अन्वये वितरीत करण्यात आला होता. सदर काम दि. ३१ 


मार्च, २०१८ पर्यंत पूर्ण झाले आहे. सदर पूर्ण झाळेल्या विकासकामाचे देयक अदा करणे आवश्‍यक असल्याने 


जिल्हाधिकारी धुळे, यांना उपरोक्त कामाचे देयक अदा करण्यासाठी सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील 


उपलब्ध तरतूदी मधून रु.५,००,०००/- (रुपये पाच लाख फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याच्या प्रस्तावास 


शासन मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट -“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
रु.५,००,०००/-(अक्षरी एकूण रुपये पाच लक्ष फक्त) ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत अनुदान मंजूर 
करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर अनुदान धुळे जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, यांचेमार्फत मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी, जिल्हा परिषद धुळे, यांना स्वाधीन करण्यात येत आहे. 


२. अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरित करण्यासाठी 


जिल्हाधिकारी धुळे, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 
जिल्हाधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी धुळे, जिल्हा परिषद धुळे यांच्याकडून अनुदान वितरित करण्यात 


आल्यानंतर त्याबाबतचा उपयोगिता प्रमाणपत्र या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट -ब मध्ये विहित केलेल्या 


नमुन्यात अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. 
३. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- 


समाजकल्याण, १९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य, राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ अल्पसंख्याकांना सहाय्य, (०१) 


(०१) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान (२२३५ बी ०८५) (कार्यक्रम) ३१ सहायक अनुदाने 


(वेतनेतर) कार्यक्रमावरील खर्च” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात येईल. 


४. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 


अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. शासन 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८ / प्र.क्र. ७४/का.९ 


परिपत्रक, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दि. २ एप्रिळ, २०१८च्या प्राप्त 
मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे”. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८१३१५३००२७४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 


Dinesh M 7 


०31002९786 
0201ab5363a2133e0927ff26c0f01 6fdf, 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E12 


So Nn a Va Nn e 49D39EC14A54419D0A13504B49333B23F92B 
58199, Di h M. 


2018.08.13 15:33:27 +05'30' 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 


२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंबई, 


३) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


४) मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 


५) अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 


६) महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 


७) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


१०) सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 


१) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 


१२) अर्थसंकल्प शाखा (का.७, अविवि, मंत्रालय, मुंबई, 


१३) निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८ / प्र.क्र. ७४/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि -२०१८ / प्र.क्र. ७४ /का.९, 
दि. १३ ऑगस्ट, २०१८. 


परिशिष्ट "अ 


अ.क्र. जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे कामाचे नांव मंजूर निधी 
नांव (रुपये) 
१ | धुळे साक्री दुसाणे सभागृहाचे बांधकाम करणे ५ लाख 
(अक्षरी रुपये पाच लाख फक्त) 


KKKKKKKKEKKEKKKKKKKA 


lly signed by Dinesh M. Sonavane 


DN: c=IN, o=Government it Of Mah, ht 
inesh a 
@ postalCode=400032, st=Mi a, 
10=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e78602 


ff: £01 6fdf, 
4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249 


2.5. 
5 (0 Nn a Va Nn e D39EC14A54419D0A13504B49333B23F92B5819 
De 2018.08.13 15:34:28 +05'30' 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१८ / प्र.क्र. ७४/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि- २०१८ / प्र.क्र. ७४ /का.९, 
दि. १३ ऑगस्ट, २०१८. 


परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण 
क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि -२०१८ / प्र.क्र. ७४ /का.९, दि. १३ ऑगस्ट, २०१८ 
अन्वये वितरित केलेला रु. /-( ) एवढा निधी पुढील 
विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष/ अटींनुसार शासनाने 
अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आळी आहे. तसेच ज्या 
प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला 
आहे, याची खातरजमा करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 

तपासणी केलेल्या दस्तऐवज/अभिळेखांचे प्रकार :- 
१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
3. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 


ग्रामविकास अधिकारी / ग्रामसेवक, 
ंबंधित ग्रामपंचायत यांची स्वाक्षरी 


3३३३३ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


